कारागृह विभागातील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना अदा करण्यात 
येणाऱ्या गणवेश भत्त्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पुनर्बांधणी क्र. १२०/तुरूग-१ (भाग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२२. 


१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पुनर्बांधणी क्र. १२०/तुरूंग-१ 
(भाग-१), दि. २६.०४.२०१६. 

२. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलई १०१०/५३६/प्र.क्र.१८८/पुनर्बांधणी क्र. १२०/तुरूंग-१ 
(भाग-१), दि. ०१.१२.२०१६. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. अपोमसंवकामनि पुणे/कक्ष क्र.८/पोराभांगभ/७४६२/२२, दि. ०२.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाव्दारे कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना गणवेश भत्ता मंजूर 
करण्यात आला असून सदर WT भत्ता (१३) कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखाली मंजूर अनुदानातून 
भागविण्याबाबत सदर शासन निर्णयान्वये निर्देशित HS होते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात (२५) पोषाख, 
राहुटी व भांडारे हे उद्दिष्ट निर्माण केले असल्याने, सदर उद्दिष्टाखाली उपलब्ध अनुदानातून कारागृह विभागातील 
अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय गणवेश भत्ता अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत संदर्भ क्र. 3 येथील पत्राव्दारे 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विनंती केली आहे. 
त्यानुषंगाने कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय WTI भत्ता (२५) पोषाख, राहुटी व भांडारे 
या उद्दिष्टाखाली मंजूर अनुदानातून खर्च करण्यास अनुमती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

कारागृह विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांना संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाव्दारे मंजूर केलेल्या 
गणवेश भत्त्यासाठी होणारा खर्च (१) मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ तुरूंग (योजनेतर) ००१ तुरूंग (00) 
(०१) मध्यवर्ती तुरूंग (२०५६००३५) (२५) पोषाख, राहुटी व भांडारे व (२) मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशिर्ष-२०५६ 
तुरूंग (योजनेतर) ००१ तुरूंग (००) (०२) जिल्हा तुरूंग (२०५६००४४) (२५) पोषाख, राहुटी व भांडारे या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयातील लेखाशिर्षाव्यतिरिक्‍त इतर बाबी यापूर्वी प्रमाणेच 
लागू राहतील 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२११५४८१४९९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. GANESH MOHAN =; 
KATHAWATE 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


०८ w AD oO 


742: 
HAW, 


12 
TE 


